निविदा स्विकृती करतांना अंदाजपत्रक 
अद्ययावत करतानाची कार्यपध्दती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: निविदा ०४१०/(प्र.क्र.१९२/१०)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-०३ एप्रिल, २०१९. 


संदर्भ:- शासन परिपत्रक क्र. निविदा-०४१०/(१९२/१०)/मोप्र-१, दि. २/११/२०१०. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भीय शासन परिपत्रकामधीळ परिच्छेद क्र.9 मधील 


“सदर परिपत्रकाचे पालन न झाल्याने होणाऱ्या शासनाच्या आर्थिक नुकसानीचीही 
जबाबदारी ही संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील व संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करुन कारवाई करण्यात येईल.” 

या ऐवजी 
“सदर परिपत्रकाचे पालन न झाल्याने होणाऱ्या प्रशासकीय अनियमिततेची जबाबदारी ही 
संबंधित अधिकाऱ्यांची राहील व संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई 
करण्यात येईल” असे वाचण्यात यावे. 
वरील सुधारणा हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याचे दिनांकापासून लागू होईल. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०३१७०५२८८३२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tirmanwar Santosh Ramkish 
IN, o=Government Of Maharashtra, ou=W. 


1u=Water 
Ti rma nwa [| Sa ntosh 2.5.4.20=cf01 17ad341668a7 2bc3f ance विळी pe 27 
Numb bSbe sd fb 
Ramkishan 174492067 6af505236¢14b302,en=Timanwar Santosh 


hi 
Date: 2019.04.03 17:09:56 +05'30' 


(सं. रा. तिरमनवार) 
शासनाचे उप सचिव 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


मा. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, सर्व 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निविदा ०४१०/(प्र.क्र.१९२/१०/मोप्र-१ 


) स्वीय सहायक, प्रधान सचिव (जस),जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुबंई. 
) स्वीय सहायक, सचिव (जसं), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुबंई. 
८) स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुबंई. 
) स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता,(सर्वी जलसंपदा विभाग, मंत्रालय मुबंई. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
मोप्र-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


द 


१४ 
१५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


